सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र 
राज्य समाजकल्याण बोर्डास निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-सकबो-२०१९/प्र.क्र.३२/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- २२ मे, २०१९. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिळ, २०१९. 


२. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.सकबो-२०१९/प्र.क्र.३२/का.१०, 

दि.२४ एप्रिळ, २०१९. 
प्रस्तावना :- 

सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी २२३५ बी ९४२ या लेखाशिर्षाखाली ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) बाबीसाठी ₹५,५०,५३,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी पन्नास लाख त्रेपन्न हजार फक्त) इतकी 
तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. त्यापैकी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका 
क्र.९१४१/२०१५ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दि.२५.०७.२०१७ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने 
दाखल अवमान याचिका क्र.२०/२०१९ मध्ये दि.२०.२.२०१९ रोजीचे आदेशा व सहायक सरकारी 
अभियोक्ता यांचे दि.२०.२.२०१९ रोजीचे पत्र विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डातील 
निवृत्ती वेतन धारकांना कालबध्द पदोन्नतीनुसार नव्याने वेतननिश्चिती केल्याप्रमाणे फरकाची रक्‍कम 
अदा करण्याकरिता ₹२,७७,२९,५७९/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी सत्याहत्तर लाख एकोणतीस हजार 
पाचशे एकोणऐंशी फक्त) इतका निधी दि.२४.४.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात 
आला असून ₹२,७३,२३,४२१/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी त्र्याहत्तर लाख तेवीस हजार चारशे एकवीस 
फक्‍त) इतका निधी शिल्लक अवितरीत आहे. 


२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड यांनी त्यांच्या दि.२.४.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये 
समाजकल्याण बोर्डाच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जुले, २०१९ पर्यंतच्या निवृत्ती 
वेतनासाठी मागणी केलेला ₹२,२४,५२,२५७/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चोवीस लाख बावन्न हजार 
areal Gadd फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डास वितरीत करणेबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः सकबो- २०१९/प्र.क्र.३२/का-१० 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डाच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती 
वेतनासाठी ₹२,२४,५२,२५७/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चोवीस लाख बावन्न हजार दोनशे सत्तावन 
फक्‍त) इतका निधी या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात मागणी क्र.एक्स-१, योजनेत्तर, २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण ०२ समाजकल्याण १०२, बाल कल्याण (०२) (०४) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण 
मंडळाला सहायक अनुदान (2234 बी ९४२) या लेखाशिर्षांतर्गत ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दिष्टाकरिता अर्थसंकल्पित वितरीत तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर निधी महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डास वितरित करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल 
विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिल, २०१९ 
रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.५ ते १७ मधील मार्गदर्शक सूचना व त्या विभागाने दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०५२३१११३२५१७३० असा आहे. हा शासन 

निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 


Smita Dattatray : 
Nivatkar i 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 

१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई-७१ 
महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

४. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 

८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 

बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
११. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


